चाकण पोलीस ठाणे, पिंपरी चिंचवड, पुणे येथे दाखल 
गु.र.क्र.१०८९/२०२०, अन्वये दाखल गुन्हयातून 
उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये अति. सत्र 
न्यायालय, खेड कोर्ट, राजगुरुनगर, जि. पुणे येथे 
शासनाची बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त अँड. शिशिर हिरे यांची 
व्यावसायिक फी प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-११२०/प्र.क्र.१५४/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- २३ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ - शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२०/यू.ओ.आर.४८/डी-१४, 

दि. ७.१२.२०२०. 
प्रस्तावना :- 

चाकण पोलीस ठाणे, पिंपरी चिंचवड, पुणे येथे गु.र.क्र.१०८९/२०२० अन्वये दाखल गुन्हयातून 
उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये अति. सत्र न्यायालय, खेड कोर्ट, राजगुरुनगर, जि. पुणे या 
न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. शिशिर हिरे यांना व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
चाकण पोलीस ठाणे, पिंपरी चिंचवड, पुणे येथे गु.र.क्र.१०८९/२०२०, एन. डी. पी. एस. अक्ट कलम 

८(क), २१(क), २२(क), २९ प्रमाणे दाखल गुन्ह्याप्रकरणी या गुन्ह्यातून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये 
अति. सत्र न्यायालय, खेड कोर्ट, राजगुरुनगर, जि. पुणे या न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज 
शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. शिशिर 
हिरे यांना, सदरहू न्याय प्रकरण निकाली निघेपर्यंत, खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

आ) प्रतिदिन परिणामकारक न्यायालयीन सुनावणी फी - रु. ५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) 

ब) विचारविनिमय फी (प्रथम १ ते ५ तास) - रु.७,५००/- (रुपये सात हजार Taal फक्त) 

क) प्रवास खर्च - प्रत्यक्षप्रमाणे 

ड) निवास खर्च - प्रत्यक्षप्रमाणे 

तसेच सदर व्यावसायिक फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री. शिशिर हिरे यांना अनुज्ञेय 

होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता व्यावसायिक फीचे प्रदान करण्यात 
येणार नाही. 
२. अँड. श्री. शिशिर हिरे यांना अनुज्ञेय असलेल्या व्यावसायिक फीचे प्रदान सदरचे न्याय प्रकरण 
निकाली निघाल्यावर करण्यात यावे. न्यायालयीन कामकाजाचे परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत 
प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय तपास अधिकारी / पोलीस उपायुक्त दर्जाहून कमी नाही, अशी अधिकाऱ्याकडून तसेच 
अँड. श्री. शिशिर हिरे यांची मा. न्यायालयातील उपस्थिती संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून प्रमाणित 
करुन घेण्यात यावी. कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान अँड. श्री. शिशिर हिरे यांना होणार नाही, याची 
दक्षता संबंधित पोलीस उपायुक्त यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-११२०/प्र.क्र.१५४/पोळ-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “ मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (००) (१०८), राज्य पोळीस 
मुख्यालय (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक व विशेष Gar” या 
लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. 1072/2029 /व्यय-७, दि. १६/०२/२०२१ अन्वये प्राप्त 
शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२१०४२३१४३९४०८९२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kishor Shyamrao 


j69cb2e83d31 183e8/9d61db36e6ca 


846c9e, 


serialNumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e 15842688 1 bc36b968ffd0f45ce2d4 


Date: 2021.04.23 14:49:00 +05'30' 


(किशोर भालेराव) 

उप सचिव (विधि), गृह विभाग 

प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) पोलीस आयुक्‍त, पिंपरी चिंचवड, पुणे. 
) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई. 
) पोलीस निरीक्षक, गुन्हे शाखा, युनिट-५, पिंपरी-चिंचवड, पुणे. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


4 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, पुणे 

अँड. श्री. शिशिर हिरे, सावित्री, एम गांधी मार्ग (कॅम्प मार्ग, माळेगाव - ४२३ २०३. 
कार्यासन अधिकारी (का-१४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) निवडनस्ती (पोळ-१०) 


(२ S&S & 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


